न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, 
सांगली या नावे स्वीय प्रपंजी खाते 
उघडण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : कौटुंन्या ११२०/प्र.क्र.५२/का-नऊ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक : ०७ सप्टेंबर, २०२० 


वाचा :-१. न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, सांगली यांचे पत्र जा.क्र.१६०/२०२०, दि.०९.०३.२०२० 
२. न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, सांगली यांचे पत्र जा.क्र.३१२/२०२०, दि.०६.०६.२०२० 


शासन निर्णय :- 


न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, सांगली या नावे महाराष्ट्र कोषागार नियम, १९६८ खंड १ 
नियम क्रमांक ५१२ नुसार कौटुंबिक न्यायालय, UIST कडील जमा रकमासाठी स्वीय प्रपंजी खाते 
उघडण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 


I. The said Personal Ledger Account shall be subject to Audit. 
II. The Administrator should ensure proper maintenance of Account. 


If. The amount ordered by the Court to be deposited as Civil Court Deposits should only 
be deposited in this P.L.A. and payment may be made as per the order of the Court. 


IV.No Revenue Receipt/Revenue Expenditure transactions shall be booked in this P.L.A. 


V. The balances in this PLA shall be reconciled by the Administrator either on monthly 
or on quarterly basis. 


VI. All provisions under the Maharashtra Treasury Rules will be applicable to this P.L.A. 


VII. This office will issue an authority to open PLA on receipt of Govt. Orders. 


The transactions will be classified under the following major Head of Account. 


8443 - Civil Deposit 
104 - Civil Court Deposits 
01 - Personal Ledger Account of Judge, Family Court, Sangli. 


२. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक अनौसंक्र१४८/ २०/ 
कोषाप्रशा ५, दि.२४.०६.२०२० अन्वये व महालेखापाल -१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई 
यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक  ग॥/७॥.२/॥७॥/॥_&)०/२०१९-२०/१५, 
दिनांक ३१.०८.२०२० अन्वये व त्यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः कौटुंन्या ११२०/प्र.क्र.५२/का-नऊ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००९०८११४५४७३०१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


yy Uday Balkrishna Shukla 
emment Of Maharashtra, ou=Law and 


ostalCode=400032, st=Mahara 


eo igit 
i 
Uday Balkrishna ०८ = 
54. 4543dd14cfd7554a74f343a754d96291 
ae76 a 
h k | serialNumber=7b8594c3caa0542cc27f913c48e1f9c0084209e3 
7) U a 39cce7fd9de455fe24a26bbb, cn=Uday Balkrishna Shukla 
Date: 2020.09.08 11:47:42 +05'30' 


(उदयबा. शुक्ल) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव 


प्रत आवऱ्यक त्या कार्यवाहीसाठी अग्रेषित :- 


१) मा. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 

2) प्रमुख न्यायाधीश, जिल्हा व सत्र न्यायालय, सांगली, 

३) न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, सांगली, 

४) महालेखापाल -१(लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई 
५ महालेखापाल -२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर 
६ जिल्हा कोषागार अधिकारी, सांगली, 

७ वित्त विभाग/को.प्र.-५, मंत्रालय, मुंबई, 

८) विधिवन्यायविभाग, कार्यासन-२३, २४ व २५, 

९  निवडनस्ती-कार्यासन ९. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


